दहशतवाद विरोधी पथक गु.नो.क्र.६/२०१० 


मधून उद्भवणा-या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये 


fers सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त 


करण्यात आलेल्या अँड. श्री. राजा ठाकरे यांना 


व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी -२०१३/प्र.क्र. १३५/पोल-१० 


जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, 


कफ परेड, मुंबई-४०० ००५, 

तारीख: ४ डिसेंबर, २०१३. 
संदर्भ -- are पत्र, विधी व न्याय विभाग क्र. १६७९/७९/क्रि.जन/१३/अ शाखा, दिनांक 
२४.०६.२०१३. 


शासन निर्णय-- 


दहशतवाद विरोधी पथक, गु.नों.क्र.६/२०१० जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट प्रकरण या गुन्ह्यामधून 


उद्भवणा-या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी अँड. श्री. राजा ठाकरे 


यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक २४.०६.२०१३ च्या पत्राद्वारे विहोष सरकारी 


अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री. राजा ठाकरे यांना 


प्रतिदिन खालीलप्रमाणे फी अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


ओ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी-रु . २०,०००/- 


ब) विचार विनिमय फी (प्रतितास) -रु. ७,०००/- 


(कमाल मर्यादा प्रतिदिन रु. २५,०००/- 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उपायुक्‍त दर्जाहून कमी 


नाही, अज्ञा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान 


होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री. राजा ठाकरे यांना अपरिणामकारक 


सुनावणी फी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची फी अनुज्ञेय असणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१३/प्र.क्र.१३५/पोळल-१० 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०१, गुन्हा अन्वेषण 


व दक्षता (००) (०५) दहशतवाद विरोधी पथक - (२०५५ ०५७१) - २८ व्यावसायिक सेवा या 


लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 


भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.सीआर- ४३०/१३/व्यय-७, दिनांक 


93.99.2093 अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३१२०४१६५९१९६७२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ajinkya Vane Samse” 
Vasant Maharastra, O = 
Bagade 


(अजिंक्य बगाडे) 


कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, नागपाडा, मुंबई. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र्‌ १ , मुंबई . 


अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 


cc “५७ A 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


५. अँड. श्री. राजा ठाकरे, भासवान, ए-११-४३, राजावाडी, घाटकोपर, मुंबई-४०० ०७७. 
६. विधी व न्याय विभाग (अ शाखा), मंत्रालय, मुंबई. 


७. वित्त विभाग (व्यय- (७, मंत्रालय, मुंबई. 


८. निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


